महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-१११ ६/प्र.क्र.५२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ - समक्रमांकाचे दिनांक ३०.०७.२०१६ रोजीचे sear 


आदेशा 
श्री. र.ना.जगताप, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुराभिलेख संचालनालयाच्या पुरालेखाकार, पुणे या 
कार्यालयातील सहायक संचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात आल्या आहेत. श्री. जगताप हे सहायक संचालक, पुराळेखाकार, पुणे या पदावर दिनांक ०९.०८.२०१६ 
पासून कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दिनांक ०८.०८.२०१८ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री.जगताप, क.अ. यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित करून त्यांची पदस्थापना 
ग्रामविकास विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्री.जगताप, क.अ. यांनी ग्रामविकास विभागात तत्काळ रूजू 
व्हावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११४५२१४२८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Gajanan Bhimrao sence sions 


stalCode=400032, st=Maharasht 
72725०4740 


197 30795ae988a7c005050f9 1 80a8021798aScled41ada8a 


Gurav rr पै8०या 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. र.ना.जगताप, सहायक संचालक, पुरालेखाकार, पुणे. 
प्रत, 


१  अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग/ग्रामविकास विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

2) सह/ उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई -32. 

३) उप सचिव (सा.कां.२), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

8) संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, १५६, एलफिन्स्टन महाविद्यालय इमारत, महात्मा गांधी 
मार्ग, फोर्ट, मुंबई 

५ निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


